सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, जळगांव व सह दुय्यम 
निबंधक,जळगांव क्र.१, २ व ३ (नाशिक विभाग) या 
कार्यालयाच्या नवीन इमारत बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२१/५६६-२०१९/प्र.क्र.३४/म-१ 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ नोव्हेंबर, २०२३. 


संदर्भ : नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक : 
१) का-९/आस्था-७/जळगांव/नइबा/३६९/२०२२, दिनांक ०४.११.२०२२. 
2) का-९/आस्था-७/जळगांव/नडइबा/ ९२/२०२३, दिनांक 20.03.2023. 
3) नवीन इ.ब/जळगांव/४१०/२०२३, दिनांक ३१.०८.२०२३ 
प्रस्ताना - 


सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, जळगांव व सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२, जळगांव .9, 2 9 ३ या 
कार्यालयाच्या नवीन इमारत बांधकामासाठी रु.१०,९७,२०,७०३/- (अक्षरी रुपये दहा कोटी सत्याण्णव लाख 
वीस हजार सातडी तीन फक्त) इतक्या किंमतीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती नोंदणी 
महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये केली आहे. 
०२. सदर अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव यांनी तयार केला 
असून क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक मान्यता (Technical sanction) प्रदान करण्यास सक्षम अधिकारी 
(Superintending Engineer) Advil बांधकाम मंडळ, जळगांव यांनी तांत्रीक मान्यता प्रदान केली असून 
क्षेत्रीय स्तरावरील सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी असलेल्या मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, नाशिक यांनी सहमती दर्शवली आहे. 


०३. सदर अंदाजपत्रक सन २०२१-२०२२ च्या दरसूचीवर आधारीत आहे. 
शासन निर्णय :- 


नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, नाशिक यांचे अधिनस्त सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, 
जळगांव व सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२, जळगांव क्र.१, २ व ३ या कार्यालयाच्या नवीन इमारत बांधकामासाठी 
रु.१०,९७,२०,७०३/- (अक्षरी रुपये दहा कोटी सत्याण्णव arg वीस हजार सातशे तीन फक्‍त) इतक्या 
किंमतीस सोबतच्या सहपत्र-अ अनुसार खालील अटींच्या अधिन राहून शासन प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करीत आहे. 

() प्रस्तुत काम हाती घेण्यापूर्वी या कामाचे नकाशे व आराखडे शासकीय वास्तुझास््रज्ञ यांचेकडून 

मंजूर करुन घेणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर त्यावर उपभोक्ता विभागाची स्वाक्षरी घेणे आवश्‍यक आहे. 

(i) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी SETA ATA पूर्तता करुन घ्यावी. 

(i) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक- 

२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दि.११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


(vi) प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधीत बाबींकरिता ई-निविदा प्रणाळीचा वापर करावा अथवा उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा खरेदीकरिता केंद्र 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२१/५६६-२०१९/प्र.क्र.३४/म-१ 


शासनाने विकसीत केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे शक्य आहे किंवा कसे, या बाबीचा 
उपभोक्ता विभागाने त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्ररित्या विचार करावा. 
(/ प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 

दि.१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(vi) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

(vil) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 

(vii) विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


०२. सदर कामासाठी येणारा खर्च सन 2023-2028 या आर्थिक वर्षातील मागणी क्र.1-८, मुख्य 
लेखाशिर्ष ४०४९ २४९७-कॅपिटल आऊट ले ऑन पब्लिक वर्क्स (२४) (09) "दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे 
इमारत बांधकाम" या उद्दीष्टाखाली उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पिय अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


०३. सदर कामाची सुरुवात सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षापासून होत आहे. 


०४. सदर मान्यता वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचेकडील शासन निर्णय क्र.विअप्र-१००८/प्र.क्र. 
७०/२००८/विनिमय, दि.१५.०५.२००९ व सुधारित क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि. 
१७.०४.२०१५ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, अ.क्र.१, नियम-१३४ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२३११०१९१५०५०१२६१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRACHI SUBHASH PALAV 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=REVENUE AND FOREST DEPARTMENT, 

Pp RA C H | 2.5.4.20=b12a57f3f1547a8767ce0e7 181ecb77647d3da9 
cac2c120c823eb1b68c07dd43, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


S U B H AS H PA LAV serialNumber=5479AEF7E1 148D256D58123C94081F8B 
8C9AFSCFCESAAF933DFA4DC33E2DE372, cn=PRACHI 
SUBHASH PALAV 
Date: 2023.11.09 15:05:07 +05'30' 


(प्राची सुभाष पालव ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (मुळ अंदाजपत्रकांसह) 
प्रत, 

१ 
२ 
३ 


महालेखापाल, १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 

महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 

नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, नाशिक विभाग, नाशिक. 

सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, जळगांव (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 

संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (कार्या. इमा 3), मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती (4-9), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


eC 
ae >> <:-- << >> eS SS 


4 


GS ८:८४ 


¢ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


सहपत्र-अ ARTA PORT क्रमांक : आस्थाप-२०२१/५६६-२०१९/ TAS 
सार्वजनिक वांधकाम विभाग 


and Sub-Registrar No. 
Namo Of Work :- Construction for Office Bullding & Record Room For District Joint Registrar 


1, 2& 3 Jalgaon Tal. & Dist. Jalgaon, 


Total 
"डाळ 1 Particular Scope Unit Rato Component Wise 
— | Norms Rs 
OTT ESSENTIAL ITEMS (Components) | al enna ee 
1 \A) Ground Floor 


44238133.00 ¢ 
14238133.00 _ 


8) Firat Floor 
1७) Second Floor 
'D) Third Floor 


a Sub Total (A 56859907-09 १; 
॥"णाणणणणफण्नढठडजिगा0 ति ४-०"४२५1] | १५30 > 
| Bio Digester } 
| ReitvRoof Water Harvesting | 600000.00 € 
। Ramp For Handicaps d 4000000.00 
| ' 
॥_______ Add for Furniture Works (Lumpsum) ___ ;  8427000.00 
aera! Se 10027000.00 

2, Water Supply and Sanitary Works 5% of A@B a 

a 4 a 

जन्मा 


| 3 Electrical requirements 


____|Interna! Electrification - 5 % 


External Electrification-6% ___ 


D.G.Set, Transformer, MSEB Charges __ . 500000.00 


Solar System A. NA. 


Fire fightinng System ___ 


| 5000000.00 
es ne TEC 
मिळना 5०1०910011 ७७७५१4०००५ | 
MISCELLANEOUS ITEMS _ | §S OQ R212 4 


Construction of Gutter Around the रि 
Building and Road Side _______. 
Providing Plinth Protection Around 
Building (1.00 m Wide) _. 


Providing Concrete Road 


1500000.00 - 


ह्टा 


1000000.00 


झी 
7 : Sin 2000000.00 vf 


N.A. 


Arboriculture, Land Scaping & Land ~ 
Levelling __ .. 
Parking Shed 


OPTIONALITEMS ____. 
Under Ground Water Tank i 200000.00 / 
Water Main Storage and Pump House, 500000.00 » 


Bore Well 


Air Conditioning 


‘Sump 
Lim 
Sump 
Lum 
Seca cane Sump 
Lum 
Sump 


t ) t) 
i eS य > 
aCe) 


Sq YRS 05६५-3८ अ 


Genrator 


68-९५ ७४५४०७” 


we Re 


supe intinre ree ०५ ११९१ १५८५७७१ 


* 


wey 


te 
z 
“4 

> 
र 


ven Be 


t 


& 
dhs 


= _ 
% On(A) For Contingencies ___ 
% On (A) For Green Buildin: 
12% On (P) For GST 
5% On (P) For Price Escalation _ 


407096000:8 0 
~( SFR ofS «SS 


im 7 ६ _ ee टा > 
eee ey ee a आ 


Total Amount :- 


( ) Ve Enai 

Sub-Divisidnal Officer, fF " es . Executive Engineer, 

Construction Sub-Division , Public Works Division, 
Jalgaon Jalgaon 


